सन 2092-2098 अर्थसंकल्पीय अनुदान 
मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय 
कर्मचारी इत्यादींना कर्ज - 
(209)(00)(09) घरबांधणी अग्रिम. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ -१२१९/(५)/प्र.क्र. ०२ /पाच, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख : २२ फ्रेबुवारी २०१९ 


संदर्भ : 

१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - एचबीए१०८०/सीआर ४९२/जीईएन ५,दि. १.१.१९८१ 

२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः - अग्निम १०९६/प्र.क्र.२६/९६/विनयिम, दि. १५.१०.१९९६ 

३) शासन परिपत्रक क्रमांकः - घबांअ१००१/९५(२)/का.पाच, दि. २३.०२.२००१ 

४) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक -घबांअ २०१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.०२.२०१५ 
५) शासन शुद्धीपत्रक वित्त विभाग क्रमांक-घबांअ २०१२/प्र.क्र.३०/२०१२/विनियम,दि.२९.०२.२०१६ 
६) शासन ज्ञापन विधि व न्याय विभाग क्र. अनुदा-२२१८/प्र.क्र.१५/का.२३, दि.३१ .०१.२०१९ 


शासन निर्णय :- 

मागणी क्र. जे-५, ७६१०- शासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्ज (२०१)(००)(०१)- घरबांधणी अग्निम, 
(७६१० ०४७२) (योजनेतर/दत्तमत) या लेखाशीर्षाखाळील सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर 
लेखानुदानातून, यादी क्रमांकः “१,२,३व ४” मध्ये दर्शविलेल्या कर्मचा-यांना घरबांधणी अग्रिम या 
प्रयोजनासाठी सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील रकाना क्र. ३ येथील नियंत्रक अधिकारी यांना रकाना 
४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.६,१७,१७,६०७/- (रुपये सहा कोटी सतरा लाख सतरा हजार Tela} 
सात फक्त) इतका निधी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 
अटी आणि शर्ती :- 
१. हा निधी, वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. घबांअ१०९९/प्र.क्र.२/९९/विनियम, दि. ८.७.१९९९ व शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्र. घबांअ१०८८/(१५५)/विनियम, दि. ६.११.१९९०, शासन निर्णय वित्त विभाग 
क्र.घबांअ१०११/प्र.क्र.५६/२०११ / विनियम, दि.२७.२.२०१२ व शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक घबांअ 
२०.१२/प्र. क्र. ३०/२०१२/विनियम, दि. २०.२.२०१५ तसेच मुंबई वित्तीय नियम, १९५९, नियम १३४, 
परिशिष्ट २६ मधील विहित नियम/अटींचे काटेकोरपणे पालन करुन व त्याच्या अधीन राहून निधी 
वितरीत करण्याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी. त्याचप्रमाणे प्रमाणित अग्निमाच्या 
रकमेचे वितरण आदेशा पारित करतांना संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्याने वित्त विभागाच्या प्रचलित शासन 
निर्णय व नियमावलीतील तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तावाची परिपूर्ण छाननी करुन मगच रक्‍कम आहरीत 
करावी, व त्यानुषंगाने याबाबत कोणतेही न्यायीक प्रकरण उद्भवल्यास त्यास नियंत्रक अधिकारी 
जबाबदार राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


२. प्रमाणित ae संबंधित अर्जदारास वितरीत करण्यापूर्वी व प्रकरणपरत्वे अर्जदाराने सर्व 
बाबींची/कागदपत्रांची पूर्तता केलेली आहे व ते स्थायी असल्याची पूर्ण खात्री करुन घेतल्यावरच STARA 
मंजुरी देण्यात यावी. तसेच अर्जदार सेवानिवृत्त होण्यापुर्वी त्याच्याकडून मंजूर करण्यात आलेल्या संपूर्ण 
अग्निमाची व्याजासह वसुली होईल हे संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी पहावे. 

३. अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वित्तीय वर्षाचे अनुदान उपलब्ध असेपर्यंत या अग्निमास मंजुरी 
देऊन अग्निमाची रक्‍कम कोषागारातून काढण्यात यावी. तसेच कोषागारातून रक्‍कम काढल्यानंतर ती 
रक्‍कम तीन दिवसाच्या आत संबंधित अर्जदाराला देण्यात यावी. 


४. घरबांधणी (Under construction) प्रयोजनार्थ अग्रिम घेतले आहे अशा प्रकरणी अर्जदाराच्या घराचे 
बांधकाम विहित टप्प्यापर्यन्त पूर्ण केळे आहे, याची खातरजमा नियंत्रक अधिकाड़ी यांनी करावी व 
तद्‌ृनंतरच दुसर्‍या व तिसऱ्या टप्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर करावा. ज्या अर्जदाराना ३ रा 
हप्ता/अंतिम हप्ता प्रमाणित करण्यात आला आहे, त्या अर्जदारांकडून नियमानुसार आव्यक त्या संपूर्ण 
कागदपत्रांची पूर्तता करुन घेऊन नंतरच प्रत्यक्ष रक्‍कम प्रदान करावी. 


५. "जमीन खरेदी करुन घर बांधणे"या प्रयोजनासाठी अग्निमाचा पहिला हप्ता मंजूर केल्यानंतर दुसरा 
हप्ता मंजूर करण्याची शिफारस करण्यापूर्वी अर्जदाराच्या घराचे मंजूर आराखडे, स्थानिक 
प्राधिकरणाच्या मंजुरी आदेशाची प्रत व मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र बी- 
१ मध्ये अर्जदाराने भरुन दिलेल्या नोंदणीकृत गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिका-यांनी त्यांच्या 
अभिलेखात जतन करुन ठेवावी. घरबांधणी या प्रयोजनासाठी या ज्ञापनानुसार प्रमाणित करण्यात 
आलेल्या अग्रिम धनास प्रत्यक्ष मंजुरी देण्यापूर्वी अर्जदाराने मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट 
२६ मधील प्रपत्र बी-२ मध्ये भरुन दिलेल्या गहाण खताची प्रत नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अभिलेखात 
जतन करुन ठेवावी. ज्या अर्जदारांना हप्त्याने अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून 
त्यांना मिळालेल्या अग्निमाची वसुळी, त्यावरील व्याजाची वसुली मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत 
परिशिष्ट २६ मधील तरतूदीनुसार प्रकरणपरत्वे करण्यात यावी. 


६. " तयार घर खरेदी" या प्रयोजनासाठी अग्निम प्रमाणित करण्यात आलेल्या अर्जदारांकडून मुंबई 
वित्तीय नियम, १९५९ अंतर्गत परिशिष्ट २६ मधील प्रपत्र ए-२ मध्ये करारनाम्याची प्रत भरुन घेण्यात 
आल्यावरच अग्रिमाची रक्‍कम प्रत्यक्षात अदा करण्यात यावी. तयार घर खरेदी (जुने अथवा नवे) या 
प्रयोजनासाठी अर्जदारास शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक घबांअ १०८७/(४६५)/विनियम, दिनांक 
६.११.१९९० मधील विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून व त्यामध्ये नमूद केळेली कागदपत्रे सादर केलेली 
आहेत, याची खात्री झाल्यावरच अग्निम मंजूर करण्यात यावा. तसेच नियंत्रक अधिकारी यांनी जुने तयार 
घर/नवीन तयार घर याबाबत अधिकारी/कर्मचारी यांचेकडून खरेदीचे करारपत्र स्विकारताना ते योग्य 
ते मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) भरुन दुय्यम निबंधक, महसूल व वन विभाग यांच्याकडे संबंधितांकडून 
नोंदणी (Registration) केले असल्याबाबतची शहानिशा करावी. 


७. "घरखरेदीसाठी/घरबांधणीसाठी वित्तीय संस्थेकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड" या प्रयोजनासाठी 
अग्निम प्रमाणित करण्यात आले आहे, अशा अर्जदारांकडून अग्रिम मंजुरी पूर्वी त्यांच्या कर्ज व 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


शिळलकीबाबतचे संबंधित वित्तीय संस्थेने दिलेले अळीकडील प्रमाणपत्र घेऊन त्याप्रमाणे प्रत्यक्ष शिल्लक 
कर्जाइतकेच अग्निम मंजूर करावे. 


ळे. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेळ तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यात 
यावे. तसेच प्रमाणित अग्निमापेक्षा कमी रक्‍कम मंजूर करण्यात येत असेल तर तसेही समुचित 
तपशीलासह तात्काळ कळविण्यात यावे व प्रमाणित अग्निमाची उर्वरित रक्‍कम या विभागास अर्थसंकल्प 
वितरण प्रणालीद्वारे (808) तात्काळ परत करण्यात यावी. 


९. घरबांधणी अग्रिम मंजुरी आदेश काढतांना सदर सदनिकेचा वा घराचा विमा शासकीय विमा 
निधीकडेच उतरवावा salt अट आदेशात नमूद करावी व त्याचे काटेकोरपणे पालन होईल, याची दक्षता 
घ्यावी. तसेच सदर मंजुरी आदेशाची प्रत विमा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, 
२६४, पहिला मजला, वांद्रे (पूर्व) मुंबई-४०० ०५१ यांनाही माहितीसाठी अग्रेषित करावी. 


१०. प्रत्येक नियंत्रक अधिकारी यांनी उद्दीष्ट निहाय केलेला दर महिन्याचा प्रत्यक्ष खर्च हा 
महालेखापाल यांच्या लेख्यामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या खर्चाशी तंतोतंत जुळण्यासाठी 
http://agmaha.cag.gov.in या वेबसाईटवर दरमहा मासिक खर्चमेळाचे काम ऑनलाईन करण्यात 
यावे व पडताळणी केलेल्या खर्चाचे मासिक विवरणपत्र रिकंसिलीएडान Hess Rowe प्रत्येक 
महिन्याच्या Io तारखेपर्यंत या विभागाच्या कार्यासन ५/२४ कडे परस्पर पाठविण्यात यावे. 


११. अर्जदारास ज्या प्रयोजनासाठी अग्निम मंजूर करण्यात आले आहे, त्याने त्याच प्रयोजनासाठी त्या 
रकमेचा विनियोग करण्यात आला असल्याच्या विनियोग प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मंजुरी अधिका-यांनी 
त्यांच्या अभिलेखात ठेवून दुय्यम प्रत शासनास पाठवावी. तसेच प्रमाणित केलेल्या रकमेचा विनियोग 
विहित कालावधीत न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम त्वरीत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२. यादी क्रमांक २ व ४ मधील अर्जदार मागासवर्गीय असल्याची सेवापुस्तक किंवा जातीच्या 
दाखल्याच्या आधारे खात्री करुन घेतल्यानंतरच घरबांधणी मंजुरीचे आदेश काढावेत. सदर बाब १५ 
दिवसात पूर्ण न झाल्यास प्रमाणित रक्‍कम शासनास परत करण्यात यावी. जेणेकरुन सदर रक्‍कम इतर 
पात्र अर्जदारास प्रमाणित करणे शक्य होईल. जर काही कारणास्तव अग्निम मंजूर करण्यात येत नसेल 
तर तसे शासनास त्वरीत कळविण्यांत यावे. तसे न झाल्यास यासंर्दभात उद्भवणा-या अनियमिततेस 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी जबाबदार राहतील याची कृपया नोंद घ्यावी. 


१३. संबंधित अधिकारी आपल्या कार्यालयातून Jae दुसरीकडे गेला असल्यास, अर्थसंकल्पिय 
वित्तीय प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात यावा. 
तद्नंतर त्या अनुषंगाने, प्रणालीवर प्राधिकृत करण्यात आलेल्या रकमेमध्ये शासनाकडून आवऱ्यक ते 
बदल करण्यात आल्यानंतरच देयक तयार करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित नियंत्रक अधिकारी 
यांनी करावी. 
१४. घरबांधणी अग्निमाच्या मुद्दलाची परतफेड 'घरबांधणी ays -७६१०-श्ासकीय कर्मचारी इत्यादिना 
कर्जे-२०१, (00)(09) घर बांधणीसाठी आगाऊ रकमा (७६१०५०१५) या जमा शीर्षाखाळी आणि व्याज 
'००४९-व्याज जमा-८००-इतर जमा (०१) (४४) (i) घरबांधणीसाठी आगाऊ रकमा (००४९१७३८) शासकीय 
पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


कर्मचा-यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज ४४ (१) घरबांधणी अग्निम ' या जमा शीर्षाखाली जमा करण्यात 
यावे. 

१५. या शासन निर्णयान्वये प्रमाणित करण्यात आलेल्या अग्निमावर वित्त विभागाने वेळोवेळी निश्चित 
केलेल्या/करण्यात आलेल्या दरानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात यावी. सोबतच्या यादीतील 
अर्जदारानी प्रमाणित केळेले घरबांधणी अग्निम हे संबंधित अर्जदाराच्या कार्यालय प्रमुख /नियंत्रक 
अधिकारी यांनी केलेल्या शिफारशीवरुन प्रमाणित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने निश्चित 
केलेल्या नियमांच्या अधीन राहून अग्निमाचे वितरण करणे व ती वसूल करणे याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यालय प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


१६. ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांना मंजूर करण्यात आलेल्या घरबांधणी अग्निमाबाबत त्यांच्या 
सेवापुस्तकात त्याप्रमाणे नोंद घेण्यात यावी. नोंद घेतलेल्या सेवापुस्तकाची पृष्ठाची छांयाकिंत प्रत 
शासनास सादर करावी. 


१७. सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी उपलेखाशीर्षनिहाय व उद्दिष्टनिहाय मासिक खर्चाचे नियोजन 
करुन अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे ( BDS) तरतुदीचे वाटप आहरण व संवितरण अधिका-यांना 
करावे. सदर अनुदानातून केला जाणारा खर्च मासिक निधी विवरणपत्रानुसार संगणकीय अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीद्वारे (335) दरमहा त्या त्या महिन्याचा खर्च त्याच महिन्यांमध्ये करण्यात यावा व तो मंजूर 
तरतुदींच्या मर्यादेत करण्यात यावा. 


१८. या बाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक जे-५, ७६१०-ज्ासकीय कर्मचारी इत्यादींना कर्जे 
(योजनेतर/दत्तमत) (२०१)(००)(०१)-घरबांधणीसाठी अग्रिम (9६१० ०४७२) या खाली खर्ची टाकण्यात 
यावा व २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पीय अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


१९. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अंदाज २०.१३/प्र.क्र.८५/२०१३ अर्थसंकल्प-३, दि. २५ एप्रिल 
२०१३ मधील अट क्र. ८ च्या अधिन सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२२१२३६४९९७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akusi ng Narshi DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S 
= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 
Vasave Date: 2019.02.22 16:42:23 +05'30' 
(आ.न.वसावे ) 


सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र “a व “यादी क्र. १,२,३व ४ 
प्रत, 
१. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः घबाअ - १२१९/(२)/प्र.क्र.०२ /पाच, 


२. महाप्रबंधक, (वित्त व अंदाज),उच्च न्यायालय,अपिल शाखा,मुंबई 

३. सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. सह सचिव, (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई, ३२ 

५. प्रमुख न्यायाधीश ,नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 

६. मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांचे कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई 

७. मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई 

८. प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, मुंबई 

९. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

१०.सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई 

११. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 

१२.प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती). 

१३.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 

१४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर (२ प्रती). 

१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. सरकारी वकील, अपिल झाखा , उच्च न्यायालय, मुंबई 

१८.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ/औरंगाबाद/परभणी /जालना/बीड/ नांदेड/ उस्मानाबाद/ 
लातूर/अहमदनगर/सातारा/कोल्हापूर/सोलापूर/ठाणे/पालघर/नंदुरबार/ गडचिरोली 

१९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/औरंगाबाद/परभणी /जालना/बीड/ नांदेड/ उस्मानाबाद/ 
लातूर/अहमदनगर/सातारा/कोल्हापूर/सोलापूर/ठाणे/पालघर/नंदुरबार/ गडचिरोली 

२०.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/अर्थसंकल्प ७ व १० मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

२१. कार्यासन अधिकारी (कार्या-२ अ, कार्या -२३ व कार्या-२४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०03२. 

२२. निवड नस्ती (कार्यासन- पाच), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Sheet1 


CO Code मंजूरी /नियंत्रक अधिकारी प्रमाणित करण्यात आलेले 
सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा प्राधिकरण मुंबई 
०००२२ ।प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, कोल्हापूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, गडचिरोली १६७१५६२ 
एकुण रु. सहा कोटी सतरा लाख सतरा हजार सहाशे सात फक्त 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akus in g N ars h j ON: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


Vas ave Date: 2019.02.22 16:42:40 +05'30' 
(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१२ 
१३ 


१४ 


१५ 
१६ 
१७ 


-O 
~ 


-O 
vo 


२० 
२१ 


Page 1 


Sheet! 


यादी क्र.1 अमागास ( वर्ग-1,2,3 चे अधिकारी/कर्मचारी ) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. घबांअ 1219/(5)/प्र.क्र. 02 /का. पाच, दि. 22 फ्रेबवारी 2019 सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात 


अ.क्र अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय । मंजूर करावयाचे | हप्ता/एक रकमी शेरा 
अग्रिम अग्रीम 

शशि श्री. सुनिल श्रध्दानंद घुले न्याय लिपिक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कार्यालय,एस्प्लनेड मुंबई १२२९६०० १२२९६०० 

२ श्री. राजेंद्र रामचंद्र मोरे सहायक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई २१००००० २१००००० 

३ श्री. हकलेशा वासूदेवराव पिंपळे अवर सचिव सदस्य सचिव, राज्य विधि सेवा |घरबांधणी ३०% पहिला हप्ता |नियमानुसार 
प्राधिकरण मुंबई ५०००००० १५००००० 

| श्री. विश्वास भालचंद्र पाठक न्यायाधीठा प्रमुख न्यायाधीशा,कौटुंबिक गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायाधीश ,मुंबई ५०००००० ५०००००० 

4 श्री.संतोष टी. त्रिपाठी सह दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, | enol परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायाधिश ठाणे ३९९२३५८ ३९९०३५८ 

६ श्रीमती गोरी महेश कुलकर्णी लघु लेखक (निम्न | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी ) सातारा १३१७८९५ १३१७८९५ 

La श्री. मिलींद सुभाष तोडकर दिवाणी न्यायाधीऱा | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
कोल्हापूर २४९५५३२ २४९५५३२ 

é श्रीमती रेणुका मुंकूद सेलढमोहकर ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
औरंगाबाद १३५०००० १३५०००० 

९ श्रीमती दिप्ती तुकाराम जाधव सह दिवाणी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायाधिठा औरंगाबाद रं २०००००० २०००००० 

cia श्री. गजानन भिमराव फुके कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र घरबांधणी नियमानुसार 

न्यायाधीशा,जालना १६२७८२० ११३९४७४|२राव ३ रा हप्ता ७०%, 
श्व श्री. विलास बाबुराव मांगुळकर लघुलेखक (निम्न | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, |घरबांधणी नियमानुसार 
श्रेणी) परभणी १०८०००० ७५६०००२ राव 3 रा हप्ता ७०% 

१२ श्री. सुशिल पांडुरंग कदम कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, |घरबांधणी ३०% पहिला हप्ता |नियमानुसार 
परभणी १५००००० ४५०००० 

१३ श्री. लक्ष्मण तुळशीराम चव्हाण कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |घरबांधणी 30% पहिला हप्ता |नियमानुसार 
बीड १५००००० ४५०००० 

गि श्री. जालिदर बबन पोकळे लघु लेखक (निम्न | प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
श्रेणी ) बीड १४९९००० १४९९००० 

१५ श्री. महेश अंबादासराव पाठक कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, |गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
बीड १२८२९५५ १२८२९५५ 

१६ श्री. मोहन मुरलळीधरराव कुलकणी ।कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, |जमीन खरेदी करुन पहिला हप्ता नियमानुसार 
नांदेड घरबांधणी १८००००० ५४०००० 

४ | श्री. महेश बब्रुवान सुर्यवंशी कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशा, |घरबांधणी ४०% दुसरा हप्ता |नियमानुसार 
लातूर १५४७६५० ६१९०६० 

एकूण - दोन कोटी सत्याहत्तर लाख एकोणीस हजार आठडो PARMAR फक्त| २७७१९८७४ 


Akusing Narshi Vasave 


= Law and Judiciary 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 
DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 


Date: 2019.02.22 16:42:56 +05'30" 


(आ.न.वसावे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी H.2 मागास (वर्ग-१,२,३ चे अधिकारी/कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TAS १२१९/(५)/प्र.क्र. ०२ /का. पाच, दि. २२ फ्रेबुवारी २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय | मंजूर करावयाचे । हप्ता/एक रकमी | शोरा 
अग्रिम अग्रीम 
शि श्रीमती वैशाली वि. जंगले |सहायक कक्ष सह सचिव, (प्रशा) विधि व न्याय विभाग, तयार घर खरेदी एकरकमी "नियमानुसार 
अधिकारी मंत्रालय, मुंबई ३२४६००० ३२४६००० 
२ श्री. सुशील महादेवराव कोचे प्रबंधक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई ३०००००० ३०००००० 
३ श्री. उदय शिवाजी जगताप स्वीय सहायक महाप्रबंधक,(वित्त व अंदाज),उच्च गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
न्यायालय,अपिल शाखा, मुंबई २७७२१६१ २७७२१६१ 
शशि श्रीमती सरिता wert मेजारी लिपिक टंकलेखक | नगर दिवाणी व सत्र न्यायाधीश, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१८५२००० १८५२००० 
५ श्री. बिभिषण चांगदेव बनसोडे लिपिक टंकलेखक मुख्य महानगर दंडाधिकरी यांचे कार्यालय,गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
एस्प्लनेड मुंबई १६९५००० १६९५००० 
६ श्रीमती सुचिता बालचंद राठोड (लेखापाल धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई PSH परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
८०३७४३ ८०३७४३ 
९ श्रीमती मनिषा प्रविण काकड लिपिक टंकलेखक मुख्य न्यायधीशा,लघुवाद न्यायाधीश ,मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१३८३६६९ १३८३६६९ 
८ श्री. सूधाकर विठ्ठलराव खुडे लिपिक टंकलेखक yea न्यायधीशा,लघुवाद न्यायाधीश, मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
९२४००० ९२४००० 
९ श्री. प्रदिप शालिक सोनवणे लिपिक टंकलेखक 'मुख्य न्यायधीशा,लघुवाद न्यायाधीश Ass गृहकर्ज परतफेड एकरकमी |नियमानुसार 
१०८२६६७ १०८२६६७ 
शि श्री. सुशिल पांडुरंग पाटील लिपिक टंकलेखक ।मुख्य न्यायधीशा,लघुवाद न्यायाधीश ,मुंबई गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
१८५०००० १८५०००० 
११ श्री. रमेश शिवाजी कांबळे लिपिक टंकलेखक | सरकारी वकील उच्च न्यायलय, अपिल घरबांधणी २राव३ रा हप्ता नियमानुसार 
शाखा मुंबई २०००००० १४००००० ७०%, 
१२ श्री. सचिन पुरुषोत्तम पारेख कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबारघरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१४००००० ४२०००० ह्प्ता 
१३ श्री. धर्मा भाऊराव कणगरे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
अहमदनगर ९००००० २७०००० हप्ता 
शि श्री. विष्णू शिवाजी सरवदे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सोलापूर'गृहकर्ज परतफेड एकरकमी "|नियमानुसार 
१२५१९५० १२५१९५० 
१५ श्री. एकनाथ नामदेव वायकुळे बेलिफ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, परभणी |तयार घर खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
१०७५००० १०७५००० 
१६ श्री. संदिप सुरेशराव खिडंरे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र ranean, बीड घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१५६०००० ४६८००० हप्ता 
४ | श्री. सतिश नानाभाऊ वडमारे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१७७४८०० ५३२४४० ह्प्ता 
१८ श्रीमती सविता पि.नानाभाऊ उगलमुगले |कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
१०००००० ३००००० ह्प्ता 
१९ श्री. गजानन आडान्ना म्यानावार कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, नांदेड जमीन खरेदी एकरकमी नियमानुसार 
६००००० ६००००० 
२० श्री. परमेश्वर अभिमन्यु नागटिळक कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा,  ।घरबांधणी ३०% पहिला नियमानुसार 
उस्मानाबाद १४९०००० ४४७००० ह्प्ता 
२१ श्री. दिपक रघुनाथ माळी दिवाणी न्यायाधीहा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
उस्मानाबाद २०००००० २०००००० 
२२ श्री. गजानन प्रल्हादराव घटे कनिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, घरबांधणी ३०% तिसरा हप्ता]नियमानुसार 
यवतमाळ ११००००० 330000 
२३ | ait. नंदकिशोर दादारावजी सरडे वरिष्ठ लिपिक प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, गृहकर्ज परतफेड एकरकमी नियमानुसार 
गडचिरोली १६७१५६२ १६७१५६२ 
एकूण - दोन Oleh AAT लाख पंच्याहत्तर हजार Vat AAI २९३७५१९२ 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Akusing Nars hi Vasave DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU 


= Law and Judiciary 


Date: 2019.02.22 16:43:11 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Page 1 


Sheet1 


यादी क्र.३ अमागास (वर्ग-४ चे कर्मचारी) 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TIT १२१९/(५/प्र.क्र. ०२/का. पाच, दि. २२ फ्रेबुवारी २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 


अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर | हप्ता/एक रकमी | शोरा 
अग्रिम | करावयाचे 
अग्रीम 
| श्रीमती हेमा रमेश जोशी शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, । गृहकर्ज परतफेड | ७४३४७२ ७४३४७२ एकरकमी नियमानुसार 
पालघर 
२ श्रीमती स्वाती सुबोध कुलकर्णी | शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, घरबांधणी १३००००० ३९०००० नियमानुसार 
अहमदनगर ३०% पहिला हप्ता 
३ sft प्रदिप दामोधर कुलकर्णी झेरॉक्स । प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीका, बीड | गृहकर्ज परतफेड । ८२७२६९ ८२७२६९ एकरकमी नियमानुसार 
चालक 
एकूण एकोणीस लाख साठ हजार सातशे एकेचाळीस फक्त | १९६०७४१ 
यादी क्र.४ मागास ( वर्ग-४ चे कर्मचारी) 
शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्र. TIT १२१९/(५)/प्र.क्र. ०२/का. पाच, दि. २२ फ्रेबुवारी २०१९ सोबतचे विवरणपत्र (आकडे रुपयात) 
अ.क्र. अर्जदाराचे नाव पदनाम मंजूरी अधिकारी प्रयोजन अनुज्ञेय मंजूर | हप्ता/एक रकमी | शोरा 
अग्रिम | करावयाचे 
अग्रीम 
शि श्री. सुबोध जगदिश पारखे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीहा, तयार घर खरेदी १३००००० १३००००० एकरकमी नियमानुसार 
अहमदनगर 
२ ptt रविंद्र राजेंद्र सोनवणे शिपाई प्रमुख जिल्हा व सत्र meanest, गृहकर्ज परतफेड | १३६१८०० १३६१८०० एकरकमी नियमानुसार 
अहमदनगर 
एकूण सव्वीस लाख एकसष्ट हजार आठडे फक्त) २६६१८०० 


Akusing Narshi Vasave 


Page 1 


Digitally signed by Akusing Narshi Vasave 


Date: 2019.02.22 16:43:26 +05'30' 


(आ.न.वसावे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


DN: CN = Akusing Narshi Vasave, C = IN, S = Maharashtra, 
O = Government Of Maharashtra, OU = Law and Judiciary 


